“निविदा मुल्यांकन समितीची (Tender 
Evaluation Committee) स्थापना 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र. ३३७/२२/३३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

दिनांक : १५ मार्च, २०२३ 
प्रस्तावना- 

भारत निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकसभा/राज्यसभा सार्वत्रिक 

निवडणूका EVM मशिन्सच्या सहाय्याने पार पाडण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. या EVM मशिन्सचा वापर तसेच या EVM मशिन्समध्ये वापरण्यात येणा- 
या पॉवर पँकचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर ते संबंधित राज्यातील प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाचे अभिप्राय 
घेवून उचित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सदरहू पॉवर फक Recycle करणे/नष्ट करण्याबाबतच्या सूचना 
भारत निवडणूक आयोगाने दि. २६ ऑक्टोबर,२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार 
राज्यात सद्यस्थितीत EVM/VWPAT मधील कालबाहय झालेल्या पॉवर पॅक Recycle/Destroys 
करण्याबाबत ई-निविदा प्रकियेचा अवलंब करुन कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


२. सदर निविदा प्रक्रिया राबवितांना ई-निविदा प्रक्रियेनुसार ज्या निविदा प्राप्त होतील त्या निविदांचे 
मुल्याकन करण्यासाठी निविदा मुल्यांकन समितीची (Tender Evaluation Committee) स्थापना करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


३. ई-निविदा प्रक्रियेनुसार ज्या निविदा प्राप्त होतील त्या निविदांचे मुल्याकन करण्यासाठी खालील 
प्रमाणे निविदा मुल्यांकन समितीची (Tender Evaluation Committee) गठित करण्यात येत आहे. 


अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी - अध्यक्ष 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी - सदस्य 
उप सचिव, वित्त विभाग - सदस्य 
उपसचिव, उद्योग विभाग/ उद्योग सह संचालक(भांख) - सदस्य 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान यांचे प्रतिनिधी - सदस्य 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी - सदस्य सचिव 


४. सदर समितीने ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झालेल्या निविदांचे मुल्यांकन करून त्यापैकी निम्नतम (_- 
१) निविदेची निवड करून ती निविदा स्विकृतीसाठी मा.अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र. ३३७/२२/३३ 

प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१८२३३२५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


MANOHAR -_ 
RAMCHANDRA PARKAR- जाम 
(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 

महाराष्ट्र राज्य 


प्रत, 


१. अ.मु.स., वित्त विभाग/ उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय 

४. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक 
५. उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक 
६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


